प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
श्री. अभिजीत घोरपडे, उप जिल्हाधिकारी 


यांची संचालक, राज्य वातावरणीय कृती 
कक्ष या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०९२३/प्र.क्र.२३८/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील 
परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून श्री. अभिजीत घोरपडे, उप जिल्हाधिकारी यांची 
संचालक, राज्य वातावरणीय कृती कक्ष या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


२. संचालक, राज्य वातावरणीय कृती कक्ष या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. अभिजीत 
घोरपडे, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


3. श्री. अभिजीत घोरपडे, उप जिल्हाधिकारी यांनी प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे तात्काळ हजर व्हावे. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१०१३१८४८४८८११९ असा आहे. हे शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, oly sey 2 AED SA 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bd9b39db 1 f8efa7024db820b12b577501aa63 
b: sfc3faed8b55bdbb9c7a9f99, px ICode=400032, 
‘st=Mahat 
S H A | K H INumbe :7599780B79479031238FD885FEB6D304 
8C179E75BB21592FD3D953602CD5D8FA, ZAMIR 
AHMED SHAIKH. 
Date: 2023.10.13 18:51:45 +05'30' 
(ST. अ. शोख) 
. अ. शोख) 


प्रति, 
© प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
© विभागीय आयुक्त, कोकण. 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०९२३/प्र.क्र.२ ३ ८/ई- २ 
प्रत, 


» मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


